राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १०० 
विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शौक्षणिक 
संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि 


सन २०२१-२२ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : देशियो-२०२२/प्र.क्र.१/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ जून, २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी-२०१७/ प्र.क्र.४०२/ 
शिक्षण-१, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी- 
२०१७/प्र.क्र.४०२/शिक्षण-१, दिनांक १९ मार्च, २०१७ 
३) शासन निर्णय क्रमांक देशियो-२०२२/प्र.क्र.५/शिक्षण-१, दिनांक २ फेब्रुवारी,२०२२ 
३) आयुकत, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/१००देशां. शिष्य/इतिवृत्त/२०२१-२२/का-४ड/ 
१८६२, दिनांक २६.४.२०२२ 


प्रस्तावना : 

अनुसूचित जातीच्या (नवबौध्दसहित) विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक असणारे कौडल्य व ज्ञान उपलब्ध व्हावे व 
त्यांची विविध क्षेत्रात होणाऱ्या स्पर्धात्मक युगासाठी जडण-घडण व्हावी याकरीता देशातील नामांकित शौक्षणिक 
संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय सामाजिक 
न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक इबीसी-२००३/प्र.क्र.३२३/ मावक-२, दिनांक ११ 
जून,२००३ अन्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या नियमावलीसंदर्भात यापुर्वीचे सर्व शासन निर्णय 
अधिक्रमित करुन योजनेची सुधारीत नियमावली संदर्भीय दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये लागू 
करण्यात आली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयात नमुद केल्याप्रमाणे आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड 
समितीने, सन २०२१-२२ करीता देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी निवड प्रक्रिया 
राबवुन त्याद्वारे प्राप्त झालेल्या अर्जातुन विहीत अटी व शर्ती नुसार निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर 
करण्याचा प्रस्ताव त्यांच्या दिनांक ४.१.२०२२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला होता. सदरील प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ साठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २ 
फेब्रुवारी,२०२२ निर्गमीत करण्यात आलेला असून त्यान्वये एकूण २६ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. 


३. तद्नंतर सदर निवडीच्या व्यतिरिक्त सन २०२१-२२ सालासाठी सदर योजनेअंतर्गत एकूण ७४ जागा रिक्‍त 
राहात असल्याची बाब विचारात घेता शासन निर्णय दिनांक ८ नोव्हेंबर,२०१७ मधील (अ) शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज 
करावयाची पध्दती मधील अनु.क्र.(४) च्या तरतूदीनुसार उर्वरीत जागा भरण्याच्य दृष्टीने शासनाने दिलेल्या 
निर्देशाच्या अनुषंगाने आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांनी कार्यवाही करून दिनांक ६.४.२०२२ रोजी निवड 
समितीची बैठक आयोजित केलेली होती. सदर बैठकीत झालेल्या कार्यवाहीचे इतिवृत्तासह आयुक्त, 
समाजकल्याण, पुणे यांनी नव्याने एकुण १८ विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केलेला आहे. सदरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने एकुण १८ विद्यार्थ्यांना राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 
योजनेचा लाभ देण्याचे विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि 
शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी शासन निर्णय, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२२/प्र.क्र.५/शिक्षण-१ 


निवड समितीच्या दिनांक ६.४.२०२२ रोजीच्या बैठकीत निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यापैकी या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ-१ ते अ-३ व प्रपत्र-ब-१ ते ब-२ मधील एकूण १८ पात्र विद्यार्थ्यांना सन २०२१-२२ 
करीता राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. ज्या विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यांना त्या- त्या शैक्षणिक संस्थेने ठरवून 
दिलेले पुर्ण शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत संस्थेला देण्यात येईल. 
विद्यार्थ्यांना शौक्षणिक संस्थेने वसतीगृह व भोजन शुल्क त्यांच्या आकारणीप्रमाणे पुर्ण खर्च देण्यात येईल. सदर 
खर्चाची रक्‍कम वर्षभरात एकदाच देण्यात येईल. अभ्यासक्रमासाठी लागणारी पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य 
त्याचप्रमाणे इतर शैक्षणिक खर्च यासाठी एकुण रुपये १०,०००/- प्रत्येक वर्षी देण्यात येतील. त्यांच्या 
अभ्यासक्रमाच्या खर्चासाठी सन २०२१-२२ या वर्षाच्या शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क व वसतीगृह भाडे, निर्वाह भत्ता व 
इतर अनुज्ञेय खर्च याबाबत संबधित विद्यापीठाकडून/संस्थेकडून माहिती मागवून आणि विद्यार्थ्याच्या प्रगती व 
उपस्थितीबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेऊन संबधित महाविद्यालय/संस्थेस अदा करावी. 


३. सोबतच्या प्रपत्र-अ-१ ते अ-३, प्रपत्र -ब-१ ते प्रपत्र ब २ मध्ये नमुद केलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू 
महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्याना भारत सरकार 
मॅट्रीकोत्तर परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती मिळाली असेल, ती रक्‍कम कमी करुन उरलेली अनुज्ञेय रक्‍कम विद्यार्थ्यांस अदा 
करण्यात यावी. 


४. सदरहू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०१ - अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७ - शिक्षण, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना विघयो (०४)(२२) उच्च शिक्षणासाठी अनुसुचित जातीच्या 
विद्यार्थ्यांना राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती (२२२५ ३८२३), ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घाळून त्याखाली केलेल्या चाळू आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. त्याकरीता आयुक्त, 
समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०९१६३४३४९८२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
ASHWINI BHIMRAO 


YAMGAR 


(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 
३. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

४. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुंबई 

५. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय,मुंबई 

६. आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ae निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२२/प्र.क्र.५/शिक्षण-१ 


७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, ३ महापालिका मार्ग, मुंबई 

९. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. संचाळक, माहिती व तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा परीक्षा)//(लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४. अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५. कक्ष अधिकारी (विघयो-१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ,मंत्रालय,मुंबई 
१६. निवड नस्ती, शिक्षण १. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


(शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र : देशियो-२०२२/प्र.क्र.५/शिक्षण-१, दिनांक ०९ जून, २०२२ चे सहपत्र) 


प्रपत्र अ-१९ 


राजषि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी 
सन २०२२ करीता विद्यार्थ्याची निवड 


अ.क्र. | परि विद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नाव | अभ्यास क्रम काला | HSC Fe 
मंडळाचे नाव नाव वधी गुणांची 
नांव (वर्ष) | टक्केवारी 
(HSC) (%) 
g र 3 x ष्‌ द \9 
g = शह राजधान COE Pune B. Tech ¥ | ९०.५ 
गजभिये (Mech.Engg) 
२ | नागपुर प्रज्यळ गोरखनाथ | NIT Jamshedpur B. Tech ¥ | ८९.२ 
भानारकर 
3 | नागपुर शशांक प्रम VJTI Matunga, Mumbai B. Tech ¥ | ७९.२ 
गणवीर (Mech.Engg) 
४ | नागपुर साक्षी श्रीकां VJTI Matunga, Mumbai B. Tech ¥ | ९८.३ 
माहूरे 
५ । कोल्हापुर | want VJTI Matunga, Mumbai B. Tech Civil ¥ | ८४.५ 
बाळासाहेब शिंदे Engg 
६ | नागपुर aT स्‌ VJTI Matunga, Mumbai B. Tech ¥ | ७६.९ 
जारोंडे (Mech.Engg) 
७ | ]हीत दिलीप रया Matunga, Mumbai Textile ¥ | ७१.१० 
कदम Technology 


प्रपत्र क्र- अ -2 
राजषि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत द्वित्तिय वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी सन २०२१-२२ करीता विद्यार्थ्यांची 
निवड 
अ.क्र. | परि विद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नाव | अभ्यास क्रम काळा । डिप्लोम 
मंडळाचे नाव नाव वधी मधील 
नांव (वर्ष) गुणांची 
(HSC) टक्केवारी 
(%) 
१ र 3 4 ष्‌ द्‌ ७ 
८ नागपूर अनुकूल प्रकाश IIT Bombay B-tech डू ९३.९ 
मोटघरे Metrological 
and Material 
science 
९ कोल्हापुर विक्रमादित्य COE Pune B. Tech ¥ ८४.१५ 
चंद्रकांत भोसले Electrical Engg 
१० नागपुर कृणाल म VJTI, Matunga Mumbai B-Tech ¥ ७७.२ 
आवळे electronic eng. 
११ | पुणे काळजे यशराज | गुरू घाशिदास विश्वविद्यालय, | B. Tech ¥ ६७.२ 
भानुदास विलासपुर, छत्तीसगड (Civil Engg) 


प्रपत्र क्र- अ -३ 


राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत तृत्तिय वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी सन २०२१-२२ करीता विद्यार्थ्यांची 


निवड 
अ.क्र. । परिक्षा वद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नाव | अभ्यास क्रम काला प्लोम 
मंडळाचे नाव नाव वधी मधील 
नांव (वर्ष) गुणांची 
(HSC) टक्केवारी 
(%) 
CGPA/CPI 
g र 3 1. ष्‌ द्‌ \9 
१२ imal ेण्याद्री VITI, Matunga, Mumbai | B-Tech, Textile | ¥ ६.५ 
तुळशीराम साळवे Technology 
WIA क्र- ब-९ 
राजषि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदव्युत्तर पदवी प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमासाठी 
सन २०२१-२२ करीता विद्यार्थ्याची निवड 
अ.क्र. । परिक्षा मंडळ विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्य अभ्यास क्रमाचे नाव काला | HSC/Diplo 
नांब (HSC) संस्थेचे नाव वधी ma मधील 
(वर्ष) | गुणांची टक्के 
वारी (%) 
g २ ३ x ष्‌ द ७ 
१३ । मुंबई निखिल रविंद्र जाधब | VITI Matunga, | M-tech, Thermal 2 | CGPI-€.43 
Mumbai 
१४ | औरंगाबाद | बिकास रगूनाथ इंगळे | TIM Indore PGP-MBA 2 | CPI-.28 
१५ औरंगाबाद ७१५७७७ ही . VJTI Matunga, | M-Tech Structural R ७१.९ 
Mumbai 
१६ नागपुर 'पलाश दिपक स IIM Indore MBA XR CGPA- 
७.०८ 
WIA क्र ब-२ 


राजषि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदव्युत्तर पदवी व्दितीय वर्ष अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमासाठी सन २०२९-२२ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र. | परिक्षा मंडळ विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्य अभ्यास क्रमाचे नाव काला | HSC/Diplom 
नांब (HSC) संस्थेचे नाव वधी a मधील 
(वर्ष) गुणांची 
टक्केवारी (%) 
a २ ३ ¥ ष्‌ द © 
१७ | पुणे कार मल्लीकाज IIM Shilong, | MBA-PGP २ | CGPA/GP 
इंगळे Meghalaya A - ७.११ 
१८ | मुंबई आशिष बाबासाहेब । VITI Matunga, | M-Tech, २ | CGPA- 
मोरे Mumbai Environmental ६.९८ 
Engg ५५% 


